औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील 
७३ अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०१८ पासून 
दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०१८. 


पहा - १ शा.नि.उ.ऊव का वि,क्र.एफडीई-१०२००२/सीआर-१२६७(१)/२००४/कामगार-१, 
दि.२९/०६/२००४. 
२) शा.नि.उ.ऊव का वि, क्रऔसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१, 
दि.१९/०१/२०१८. 
३) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संऔसुवआ/आस्थापना/१६३९/२ब, दि.२१/०२/२०१८. 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.१ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या सर्व पदांचा उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आढावा घेण्यात येऊन 
वित्त विभागाच्या सहमतीने आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यांत आलेले आहेत. 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील राजपत्रित व अराजपत्रित ७३ अस्थायी पदे, 
दि.०१/०१/२०१८ पासून दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.२ येथे 
नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "ड", "इ" व "फ" येथे दर्शविलेली, ७३ 
अस्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित पदे, दि.०१/०३/२०१८ पासून दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, 
मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कार्यस्थान व परिस्थिती व 
सुरक्षितता (००) (०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनाळय (२२३० ०५२१) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. परिशिष्ट "ड" Helles अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यळलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (००) (०१) औद्योगिक 
कारणामुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधीळ संशोधन (२२३० ०४५२) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. परिशिष्ट “फ” मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


&. 


पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर 


७३ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


७. 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ 


प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/99॥[॥.90०५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३१५१२०७१९१३१० असा 


आहे. हा शासन निर्णय, डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Satish Bhartiy: 
IN, o=Gov harasht Industry Energy and 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda1 3dc5782df4340706cbae 
a IS h har | Ass 7935420032), 
5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1582 
ba24d78c4b12a02126¢493, 
Date: 2018.03.15 12:12:32 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीस्तव, 


प्रति, 


) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 


विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 


३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 


१) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: प्रभारी संचालक, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, 

मुंबई/नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१९/व्यय-१६ 
) 

) 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कामगार-१) 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि.१५ मार्च,२०१८ 


परिशिष्ट “अ 
राजपत्रित पदे 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१ 
०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील सर्व संवर्गातील अस्थायी पदांचा तपज्ील- 


अ. पदनाम पदांची ठिकाण वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
i अपर संचालक, 2 | मुंबई (१) रु.१५,६००- | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. 
औद्योगिक पुणे (१ ३९,१०० क्र.आस्थापना- १०२००/ 
सुरक्षा व ग्रेड वेतन | (१२६७)/भाग-(१/ 
आरोग्य रु.६,९००/- | २००४/ काम-१, 
संचालनालय दि.२९/६/२००४ 
2 ।सह संचालक, | 2 मुंबई (१) रु.१५,६००- | शा.नि.उ.ऊ.व 
औद्योगिक वसई (१) ३९,१०० का.वि.क्र. एफडीई- 
सुरक्षा व ग्रेड वेतन | ३२८०/१५९७/का-६, 
आरोग्य रु.६,६००/- | दि.११/६/१९८१व 
संचालनालय क्र.एफडीई-२०९७/ 
५५७/का-११, 
दि.२३/५/१९९७ 
3 | We संचालक, र कल्याण (१) रु.१५,६००- | शा.नि.उ.ऊ.व 
औद्योगिक ३९,१०० का.वि.क्र. एफडीई- 
सुरक्षा व ग्रेड वेतन | ३२९०/५३८४/का-२, 
आरोग्य रु.६,६००/- | दि.१/१/१९९१व 
संचालनालय क्र.एफडीई-२०९७/ 
(एम.ए.एच.सेल) ५५७/का-११, 
दि.२३/५/१९९७ 
४ । उप संचालक, ६ | ठाणे (१) रु.१५,६००- | झा.नि.उ.ऊ.व 
औद्योगिक सह पुणे (१) (कार्य-२) । ३९,१०० का.वि.क्र. एफडीई- 
सुरक्षा व नाशिक (9) TS वेतन | ३२८०/१५९७/का-६, 
आरोग्य नांदेड (१) रु.५,४००/- । दि.११/६/१९८१व 
संचालनालय सातारा (9) क्र.एफडीई- १२१४३१ 
अहमदनगर (१) /का-३, दि.१३/८/६९ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


4 


उप संचालक, | 22 
औद्योगिक 
सुरक्षा व 
आरोग्य 
संचालनालय 


कल्याण (१) 
वसई (१) 
रायगड (१) 


नाशिक (२) 
धुळे (१) 
कोल्हापूर (२) 
सांगली (१) 
औरंगाबाद (२) 
अकोला (१) 
अमरावती (१) 
नागपूर (२) 
भंडारा (१) 


अपर पुणे (२)(कार्य-३) 
सह पुणे (*१)(कार्य-२) 
सह पुणे (३)(कार्य-१) 


रु.१५,६००- 


२९,१०० 
ग्रेड वेतन 


रु.५,४००/- 


शा.नि.उ.ऊ.व 
का.वि.क्र. आस्थापना- 
१०२००/(१२६७)/भाग- 
(१)/२००४/ काम-१, 
दि.२९/६/२००४ अन्वये 
निर्माण करण्यात 
आलेल्या 
उपसंचालकांच्या २२ 
पदापैकी ४ पदे मुंबई 
कार्यालयाकरीता मंजूर 
करण्यात आली होती. 
परंतु शा.नि.उ.ऊ.व का. 
वि. क्र.एफडीई- 
०५११/प्र.क्र.२९/ काम- 
१, दि. ३१/५/२०११ 
*मुंबई कार्यालयातील 
उप संचालकांची ४ पदे 
अपर संचालक, पुणे येथे 
३ पदे स्थलांतरीत 
करण्यात आलेली होती. 
ती ३ पदे सह संचालक 
(कार्य-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात 
आलेली आहेत. व सह 
संचालक, पुणे (कार्य-२) 
येथे १ अशाप्रकारे 
स्थलांतरीत करण्यात 
आली आहेत. 


Digitally signed by Satish Bhartiy 
Government Of Maharasht 


82ba24d78c4b1 2a02126e493, Satish Bhartiya 
Date: 2018.03.15 12:12:44 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


Industry 
ment, stalCode=400032, st=Mah; 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda1 3dc5782df4340706 


Satish Bhartiya “2s: 


5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e15 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि.१५ मार्च,२०१८ 
परिशिष्ट “ब” 
अराजपत्रित पदे 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१ 
०१ वेतन” aft संबंधित पदे. 


अ. कार्यालय पदनाम । पदांची । वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 

क्र. संख्या 
१ २ ३ 8 4 द 

| आओओऔद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ | रु.५,२००- शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई-३२८०/ (१५९७ /का- 
मुंबई TS वेतन | ६, दि.११/६/१९८१ अन्वये 

रु.२,४००/- । वरिष्ठ लिपिकाची २ पदे 

संचालनालयाच्या मुंबई 

ब) औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ १ कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात 

a लिपिक आली होती. पैकी वरिष्ठ 

संचालनालय,पुणे लिपिकाचे एक पद 

(कार्य-१) शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
एफडीई-०५११/ प्र.क्र.२९ /का- 
१, दि.०९/०९/२०१४ अन्वये 
सह संचालक,पुणे (कार्यक्षेत्र १) 
येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आले आहे. 

२  ।औद्योगिक सुरक्षा व| लघुलेखक शि रु.९,३००- | MASSA का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | निम्न श्रेणी ३४,८०० आस्थापना- १०२००/ 
मुंबई TS वेतन | (१२६७/भाग-१/२००४/ काम- 

रु.४,३००/- | 9, दि.२९/६/२००४ 

३ औद्योगिक सुरक्षा व | दप्तरबंद शि रु.४,४४०-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ७,४४० एफडीई- ३२६४/१५००/ काम- 
मुंबई ग्रेड वेतन | ३, दि.२२/६/१९६४ 

रु.१,६००/- 

४ | औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक 7 रु.९,३००- | MASH का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ३४,८०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/ का- 
कल्याण ग्रेड वेतन | ६, दि. ११/६/१९८१व 

रु.४,२००/- | शा.नि.उ.ऊ.व ore. 
आस्थापना- १०२००२/(१२६७/ 
भाग-१/२००४/ काम-१, 
दि.२९/६/२००४ 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


५ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई-१३२४६/ १३०९८७/ 
अपर संचालक, पुणे ग्रेड वेतन | काम-३, दि.२९/३/१९६५ 

रु.१,९००/- 

६ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- | MATSHITA, क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- १९७८/११६२/काम- 
सोलापूर ग्रेड वेतन रु. ६, दि.१४/८/१९८० 

१,९००/- 

७ | औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक रु.९,३००-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | (सांख्यिकी) ३४,८०० एफडीई- १९७८/११६२/काम- 
ठाणे ग्रेड वेतन | ६, दि.१४/८/१९८० 

रु.४,२००/- 

८ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- | MATSHITA, क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- १९७८/११६२/काम- 
ठाणे ग्रेड वेतन | ६, दि.१४/८/१९८० 

रु.१,९००/- 

९ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२८५/३३८७/काम- 
ठाणे ग्रेड वेतन | ६, दि.९/२/१९८५ 

रु.१,९००/- 

i औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- १९७८/११६२/ 
सातारा ग्रेड वेतन | काम-६, दि.१४/८/१९८० 

रु.१,९००/- 

i औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- | MATSHITA, क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- २७८२/(२३८५)/ 
रायगड ग्रेड वेतन | काम-६, दि.८/९/१९८२ 

रु.१,९००/- 

१२ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/ 
नाशिक ग्रेड वेतन | काम-६, दि.११/६/१९८१ 

रु.१,९००/- 

१३ | औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन रु.५,२००- | MATSHITA, क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२८४/(२९३८)/ 
नाशिक ग्रेड वेतन | काम-६, दि.३०/१/१९८४ 

रु.१,९००/- 

१४ | औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/ 
कोल्हापूर ग्रेड वेतन | काम-६, दि.११/६/१९८१ 

रु.२,४००/- 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


१५ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- 
कोल्हापूर TS वेतन | ३२८०/(१५९७)/काम-६, 

रु.१,९००/- | दि.११/६/१९८१ 

१६ | औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२९०/५३३०/काम- 
कोल्हापूर US वेतन | ८, दि.७/४/१९९२ 

रु.१,९००/- 

१७ | औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक रु.९,३००- | MASH. का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ३४,८०० एफडीई- ३२००/१५९७/काम- 
औरंगाबाद TS वेतन | ६, दि.३/७/१९८१ 

रु.४,२००/- 

१८ | औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ रु.५,२००-  ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई- 
औरंगाबाद TS वेतन | ३२८०/(१५९७/काम-६, 

रु.२,४००/- | दि.११/६/१९८१ 

१९ | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००-  । MASH. का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- 
औरंगाबाद TS वेतन | ३२८०/(१५९७)/काम-६, 

रु.१,९००/- | दि.११/६/१९८१ 
Satish मक 
Bhartiya (0. rere 


(aferat भारतीय) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि. १५ मार्च,२०१८ 

परिशिष्ट “क” 

रासायनिक कक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ 
कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० 
०५२१) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ . 


अ. कार्यालय पदनाम । पदांची वेतनश्रेणी 

क्र. संख्या 

| 9 | 2 3 8 4 

१  । औद्योगिक सुरक्षा व ara] सह १ रु.१५,६००-३९,१०० 
संचाळनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) संचालक ग्रेड वेतन रु.६,६००/- 

२ |* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य उप शि रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, कल्याण संचालक ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

३ ।* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य उप १ रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, वसई संचालक ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

४  ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक १ रु.९,३००-३४,८०० 
संचालनालय, नागपूर ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 

५ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य उप शि रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, ठाणे संचालक ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दिनांक २/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली 
होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये 
मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचालक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, 
वसई येथे १ अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. 

तसेच शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई- 
३२८६/३६००/काम-६, दि.२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद 
मंजूर करण्यात आले होते, परंतु 

+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५/२/२०१२ 
अन्वये मुंबई कार्यालयातील सह संचालकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 


Satish Bhartiya 2 


(aferat भारतीय) 
अवर UPA, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि.१५ मार्च,२०१८ 


परिशिष्ट “ड 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ 
संशोधन व सांख्यिकी -(००)-(०१) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग 
यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम | पदांची वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 
संख्या 
१ औद्योगिक सुरक्षा | वरिष्ठ १ रु.५,२००- शा.नि.विकास विभाग, क्र. 
व आरोग्य | लिपिक २०,२०० एफडीई-१३४७/४८-जे, 
संचालनालय, ग्रेड वेतन | दि.११/५/१९५६ 
मुंबई २,४००/- 
Satish 1 ee 


94cab74b107d5cfbd8bdal 3dc5782df4340706 
79354a2cd32b, 


. chai 
be d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677¢69% 
1582ba24d78c4b12a02126e493, BI 
Date: 2018.03.15 12:13:11 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव sll शासन 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि.१५ मार्च, २०१८ 
परिशिष्ट “इ” 
सुरक्षा कक्षातील ७ पदे 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दिनांक 
२९/११/१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई- 
०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दिनांक ३१/५/२०११. 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१ 
०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ. कार्यालय पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 

क्र संख्या 

वित २ 3 8 4 

हिं औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक बिंग रु.१५,६००-३९,१०० 
संचाळनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.६,६००/- 

२ | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक az B.94,§ 00-38, 900 
संचाळनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

३ ।* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य| उप संचालक a रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, रायगड ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

४ | # औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य| अधिक्षक aa रु.९,३००-३४,८०० 
संचाळनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 

५ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य| अधिक्षक २ रु.९,३००-३४,८०० 
संचाळनालय, मुंबई. (सांख्यिकी) । (मुंबई -१) | ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 

(वसई- १) 

६ । औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | लघुटंकलेखक aa B.4,200-20,200 

संचाळनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.२,४००/- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दिनांक २/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली 
होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये * 
मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह संचालक, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आले आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


फशा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२/०४/१९८६ अन्वये 
मुंबई कार्यालयात अधिक्षकांचे १ पद मंजूर करण्यात आले होते. शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. 
क्र.एफडीई-०५१११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.०९/०९/२०१४ अन्वये मुंबई कार्यालयात अधिक्षकांचे 
१ पद सह संचालक,पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 


Satish Bhartiya : 


(aferat भारतीय) 
अवर UPA, ARIS TRA 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१,दि.१५ मार्च,२०१८ 
परिशिष्ट “फ” 
वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या ६ पदांचा तपशील 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम-११, 
दिनांक ४/१/१९९५ व शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई- 
३४९६/४११/काम-११, दिनांक ४/६/१९९६. 


अ. कार्यालय पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र. संख्या 
ie | २ ३ 8 ५ 
१ | औद्योगिक सुरक्षा व | राजपत्रित १ रु.९,३००-३४,८०० 
आरोग्य संचालनालय, । वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड वेतन रु.४,४००/- 
मुंबई. अधिकारी 
2 शि — अराजपत्रित १ रु.५,२००-२०,२०० 
कनिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड वेतन रु.२,८००/- 
अधिकारी 
3 oe = वरिष्ठ प्रयोगडाळा 14 B.4,200-20,200 
सहाय्यक ग्रेड वेतन रु.२,४००/- 
४ aan अधिक्षक शिंगी रु.९,३००-३४,८०० 
ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 
षु oe ae वाहन चाळक 2 B.4,200-20,200 
(मुंबई-१) | ग्रेड वेतन रु.१,९००/- 
पनवेल-१ 


Digitally signed by Satish Bhartiy: 
arashtra, 


y 
it, postalCode=400032, st=Maharashtt 


en , 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda13dc5782df4340706c 
a IS h har IV te: 7935402032 


5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0fl 693db677c69e1 


582ba24d78c4b12a02126e493, Si 
Date: 2018.03.15 12:13:38 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०११८/प्र.क्र.०४/कामगार-१ 


जोडपत्र 


विवरणपत्र “अ” “ब* “क” आणि “इ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
।____0१-| कामगार 
१०२- | कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता 
(00)(09) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय (22300424) 


विवरणपत्र “ड” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
| 09- | कामगार 
००४- | संशोधन व सांख्यिकी 
(00)(09) | औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व 
धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन 
(२२३००४५२) 


विवरणपत्र “फ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
०१- | कामगार 
०२- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता 
(००)(०७) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे 
बळकटीकरण (२२३००९८९) 


Digitally signed by Satish Bhartiya 
DN: 


Satish Bhartiya - 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


